न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषक, 
गट-ब अधिकारी यांच्या विनंतीनुसार बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१८७/पोल-४, 
ई-फाईल A-HD-93093/48/2023-Pol-8-MHD (Computer No. ६६०५७१) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक : ०५ मार्च २०२४ 


शासन आदेश :- महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक 
रासायनिक विश्लेषक, गट-बसंवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकारी यांची त्यांच्या नावापुढे नमूद 
केलेल्या ठिकाणी विनंतीनुसार बदली करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे नांव कार्यरत न्यायसहायक विनंतीनुसार बदली नंतरची 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 
।१____ श्रीम. रो.शि. भोर मुंबई पुणे 
२ श्रीम. अं.स.तिवारी अमरावती नागपूर 
3 श्री. वि. शि. ठाणगे नागपूर पुणे 
४ श्रीम. छा.स. इंगळे पुणे छत्रपती संभाजीनगर 
५ श्री. वि.ब.शहागडकर पुणे छत्रपती संभाजीनगर 
६ SA FES कुताळ छत्रपती संभाजीनगर पुणे 
७ श्री. ब्रम्हानंद कांबळे पुणे छत्रपती संभाजीनगर 
श्रीम. स्नेहल मांडवे छत्रपती संभाजीनगर पुणे 
श्रीम. छाया काळे छत्रपती संभाजीनगर कोल्हापूर 
।१०___ श्रीम. वर्षा देशामुख/ STAR नागपूर पुणे 
।११_ | श्री. भास्कर तु. भोइर नांदेड मुंबई 
२. सदर शासन आदेश हा बदली अधिनियम-२००५ मधील प्रकरण दोन कलम ४ (४) व (५) अन्वये प्रदान 


केलेल्या अधिकारास अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


३. 


उपरोक्‍त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी नियंत्रक 


अधिकारी यांनीकार्यमुक्‍्त करावे आणिसदर अधिकारी/कर्मचारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. तसेच 
सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अनुपालन अहवाल संचालनालयाने शासनास तात्काळ सादर करावा. 


४. 


नियमानुसार बदली प्रवास भत्ता/ पदग्रहण अवधी इ. अनुज्ञेय असणार नाही. 


उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली विनंतीनुसार असल्याने त्यांना 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.१८७/पोल-४, 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharasthra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१८०२३८७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 
D H A KA R IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac39c1904204F4 
42b52d728d48a67a, postalCode=400032, st=Maharash 


lahar. 
erialNumber=A576ADA378C3E1DDFF427C2BC46B5A5C32BC32E 
F80F7A475ABFA122778AAAD72, SUDHAKAR SHAHAJ! YADAV 


Date: 2024.03.05 18:12:12 +05'30' 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
© महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
«७ संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
«७ उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,  पुणे/नाशिक/नागपूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर/अमरावती 
© महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
«७ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
«७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७ उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी/कर्मचारी (न्यायसहायकवैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 
© निवड नस्ती/गृहविभाग (पोल-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


